जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा, या 
कार्यालयाची इमारत दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या 
खर्चास अदांजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. इबांध- २०१८/प्र.क्र.१५९/ग्रासं-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय (वि.), मुंबई-३२. 
दिनांक:- ९ स्पटेंबर, २०१९ 


वाचा:- १) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/महा./आस्था-२/भंडारा इमारत 
दुरुस्ती/२०१८/७५६०, दि. ५.९.२०१८. 
२) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/आस्था-२/ भंडारा इमारत दुरुस्ती/ 
२०१९/४२०७, दि. २२.८.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा या मंचाची इमारत दि.२२.९.२००१ रोजी बांधण्यात 
आली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत या इमारतीची कोणतीही दुरुस्ती करण्यात आलेली नसल्यामुळे जिल्हा 
ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा या मंचाची इमारतीची दुरुस्ती व देखभाल इ. किरकोळ कामे 
करण्यासाठी रु.१३,१३,१००/- इतक्या रक्कमेचा कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य), सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, भंडारा यांचे प्राप्त प्रस्ताव राज्य आयोगाने संदर्भ क्र. १ च्या पत्रान्वये सादर केला होता. सदर 
प्रस्ताव सुस्पष्ट नसल्यामुळे सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना राज्य आयोगास देण्यात आल्या 
होत्या. त्यानुसार कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा यांचेकडून सन २०१९-२० च्या 
दरसूचीवर आधारित प्राप्त रु.१३,२४,७३२/- इतक्या रक्कमेचा सुधारिता अंदाजपत्रकीय प्रस्ताव राज्य 
आयोगाने संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला होता. यामध्ये नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्यूत) 
यांचेकडून रु.४,५६,५०७/ इतक्या रक्कमेचा विद्युतबाबींचा समावेश राज्य आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
करण्यात आला. सदर दोन्ही प्रस्ताव एकत्रित करुन (रु.१३,२४,७३२ + रु.४,५६,५०७)  रु.१७,८१,२३९/- 
(रुपये सतरा लाख एक्याऐंशी हजार दोनशे एकोणचाळीस फक्त) इतक्या रक्कमेचा खर्चाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


०२. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा या मंचाची इमारतीची दुरुस्ती व देखभाळ इ. किरकोळ 
कामे करण्यासाठी रु.१३,२४,७३२/- इतक्या रक्कमेचा सुधारिता अंदाजपत्रकीय प्रस्तावास तसेच 
इलेक्ट्रीक वायरिंगच्या कामकाजासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्यूत) यांचेकडून रु.४,५६,५०७/- 
प्राप्त अंदाजपत्रक असे एकूण रु.१७,८१,२३९/- (रुपये सतरा लाख एक्याऐंशी हजार दोनशे एकोणचाळीस 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांध- २०१८/प्र.क्र.१५९/ग्रासं-४ 


फक्त) इतक्या रक्कमेचा खर्चाच्या अंदाजपत्रकास खालील बाबींची पूर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन 


राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
अ) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाझा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
आ) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुनच 
काम हाती घ्यावे. 
इ) सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त अंदाजपत्रक उपभोक्ता विभागाच्या वतीने राज्य 
ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सक्षम प्राधिका-यांने साक्षांकित करावे. 


०३. सदर झासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग- 
२, दिनांक १७.४.२०१५ च्या शासन निर्णयातील भाग-पहिला उपविभाग-५ अ.क्र.१ सार्वजनिक बांधकाम 
नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.१३४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
०४. या वरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक-एम. ५, मुख्य लेखाशिर्ष, ५४७५, इतर सर्वसाधारण आर्थिक 
सेवांवरील भांडवली खर्च १०२, नागरी पुरवठा (००) (००)(०१) ग्राहक मंचासाठी इमारतीचे बांधकाम करणे 
(५४७५०२३९),५३, मोठी बांधकामे या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० मध्ये मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
खर्च भागविण्यात यावा. 
०५. उक्त शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०१९०९१३११२५२१८१०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by SURESH DNYANDEO REDEKAR 


DN: c=IN, 
SURESH DNYANDEO ze 
134dccfff6 talc 
=b0c49d4a2d63d7827dd22bSccbfc134f691b42353bcee544 
55b220aff75b429% FOOD SUPPLY AND CONSUMER PROTECTION 
R E D E KA R DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SURESH DNYANDEO 


REDEKAI 
Date: 2019.09.13 11:35:28 +05'30' 


eb0e386eb5698cc129016108429cd770a1 58e87¢3a2a96 
dk , street= MANTRALAYA,MUMBAI, 


(सु.ज्ञा.रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३) मा.सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव. 
४) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव 
५) मा.विरोधी पक्ष नेता, (विधान परिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव. 
६) मा.विरोधी पक्ष नेता, (विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे सचिव 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इबांध- २०१८/प्र.क्र.१५९/ग्रासं-४ 


७) मा.मंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

८) मा.राज्यमंत्री (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.) यांचे खाजगी सचिव. 

९) मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

१०) प्रधान सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 

११) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
१२) अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
१३) विभागीय आयुक्‍त, नागपूर. 

१४) जिल्हाधिकारी, भंडारा. 

१५) सह सचिव, ग्रा.सं.४ (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) 

१६) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 

१७) प्रबंधक, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 

१८) प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा. 

१९) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भंडारा. 

२०) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र % मुंबई,/नागपूर 

२१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ मुंबई,/नागपूर 
२२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा 

23) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


